आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ करीता बांधकाम 
सर्वसाधारण एकत्रित निवास 
व्यवस्था लेखाशीर्ष (४०५९ ०२३३) 
या अंतर्गत निधी वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ नोव्हेंबर ,२०२२ 
वाचा 
शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२. 
३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव दि.११.११.२०२२. 
४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव दि. ११.११.२०२२. 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, चंद्रपूर यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव दि. १५.११.२०२२. 


AD Oo 
Se lm 


प्रस्तावना - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक 
टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारती, 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०१) शासकीय बांधकाम सर्वसाधारण एकत्रित 
व्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु.२५००.०० लाख 
इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधीकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
माहे नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ४२ टक्के मर्यादेत 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-६ मधीळ शासकीय बांधकाम सर्वसाधारण 
एकत्रित निवासव्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन 2022-23 या 
वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. 494.00 लाख (अक्षरी रुपये पाच कोटी पंधरा लाख फक्त) 
इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची | सदर शासन निर्णयाद्वारे 
संख्या वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
pa २ ३ PB 
q अधीक्षक अभियंता, नाशिक सार्वजनिक २ २००.०० 
बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
२ अधिक्षक अभियंता, नागपूर ४ ३१५.०० 
सार्व.बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
एकुण & 494.00 


त 


सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण ०६ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या 


मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


३. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाहन परिशिष्ट -ड मध्ये 
समाविष्ट असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय 
मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ०६ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे 
याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ अमरावती/ 
चंद्रपुर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे 
मार्फत सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर 
निधी तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी 
एकत्रित करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक ,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११७१३३९३६३५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VUESING Son 
FATTESING. : ल 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र . 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपूर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/तचंद्रपूर 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. afer व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन -५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता वितरीत करण्यात येत 
किंमत असलेला निधी 
| a | 2 3 11 ह| 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास 
षि प्रकल्प, धुळे कार्यालयाचे बांधकाम करणे ता.जि. ६४०.८५ १५० 
धुळे 
अनुसुसित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
२ |_. नंदुरबार कार्यालय इमारत बांधकाम करणे ८९७.२१ Yo 
नंदुरबार कार्यालय इमारत बांधकाम करणे 
ह एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम 
२ १५३८.०६ २०० 
(आदिवासी) विभाग,नाशिक 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
2 मंडळ, नाशिक १५३८-०६ गवते 
कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,अमरावती 
शि प्रकल्प अधिकारी कार्या.अकोला बांधकाम करणे ७८८.०० १५ 
एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम 
Ea (922.00 १५ 
(आदिवासी) विभाग, अमरावती 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर 
भामरागड जि. गडचिरोली येथे प्रकल्प 
प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग ९०९.३० शिया ०० 
प्रकल्प कार्यालय, इमारतीचे बांधकाम करणे 
वर्धा जि.वर्धा येथे प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक 
२ | आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालय, ७६०.०० श्या 
इमारतीचे बांधकाम करणे 
गडचिरोली येथे अनुसुचीत जमाती प्रमाणपत्र 
२ । तपासणी समिती कार्यालय इमारत बांधकाम करणे ३. pte 
एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम 
3 (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर ८६६०१ a0 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
शि पडळ ३६५७.४१ ३१५ 
मंडळ नागपुर 
६ एकूण ४०५९ 0233 ओ)-ब) ५१९५.४७ ५१५ 


१॥॥८५॥९० 
FATTESING 
VASAVE 


